ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी, जि.नांदेड येथील 
अधिकारी/ कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.३०६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
ग्रारुमांडवीनिवाबांधकाम/१७५१०-११/२३, दिनांक 92.92.2023. 
प्रस्तावना :- 
ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी, जि.नांदेड येथील टाईप-१ चे ८ व टाईप-३ चे ८ अधिकारी/ कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी, जि.नांदेड येथील टाईप-१ चे ८ व टाईप-३ चे ८ अधिकारी/ कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामांबाबत या सोबतच्या “परिशिष्ट- अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.४४०.०८ लक्ष 
(अक्षरी रुपये चारहो चाळीस लक्ष आठ हजार Had) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


ret शर्ती :- 

१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास अनुसरुन 
असण्याची खातरजमा करावी. अज्ञा नकाझांना व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ 
यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

२) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या 
कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 

३) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

४) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

५) सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

६) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३०६/आरोग्य-४ 


७) 


८) 


8) 


Go 


क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 
स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाझांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 


१२ 


१३ 


१४ 


कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या ॥ल॑ चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 

) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 
समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 

) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफक व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

)क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 
वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१५)सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 


१६ 


2. 


अन्वये कार्यवाही करावी. 
) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०-रुग्णालये व 
दवाखाने, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), 
५३ - मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


Ry 


सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 


२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३०६/आरोग्य-४ 


मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०११२५५११६१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
KAV | TA FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431446a 
e€8333ab89578925b2d77d3806165dbd487, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
> RA D | > p | 5 FE serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA99D2 
44C6C2A5F135097E5C07486A35D423835B4E 


C728, cn=KAVITA PRADIP PISE 
Date: 2024.08.30 16:41:20 +05'30' 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
ए. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 


१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


qa er 
Qiweo Solus [abe 1 268 /*शेकळऱळ, (2 0 


ard Annexture for A.A. Estimate 


Name of Work onstruction cf = ».os of Type-Il, 2 Nos of Type- Ill Qtrs at Gramin Rugnalay 
>-amises Mandavi , Tq Kinwat, Dist Nanded 


<ocapitulation Sheet 
Essential Items 


Sr. Particulars” Amount 
ee 
a: Sere 3 
1 Building pray 
Area of Buiicine 
Rate of Sonstrustion | तंगी; 33740.00 
Cos! of Consiruction (A) Rs. 25714999.00 
2 Electrification - 
a Externe! ‘Trans‘crme:. f S 2 Charges, DG sets etc) 6% Rs. 1542899.00 
b Internal 3%) on (A) Rs. 1285749.00 
3 Compound Wal Rs. 1000000.00 
4 Internal Road Rs. 1200000.00 
5 Water sunniy and sarcie ice :0%) on (A) Rs. 2571499.00 
6 Furniture /srancnens Rs. 100000.00 
7 paring 1171710000: Rs. 200000.00 
8 Rain ताण Rs. 100000.00° 
9 Soil inves igat Rs. 50000.00 
10 3 Land De veleorent Rs. 100000.00 
11 Plinth P tion Rs. 100000.00 
12 Strest Licht & Vialer Mary Rs. 100000.00 
43 Ramp Fer hancicans ress Rs. 50000.00 
Total (A) Rs. 34115146.00 
6! र for F-! ah > rice excalation Charges--- _— Rs. 1705757.00 
Adc! “$5, farincswar o> charges ------- Rs. 170575.00 
9 Ade क्रि. क शि cies charges ------- Rs. 1364605.00 
10 Ac 5é a for iat nircl charges ------- Rs. 511727.00 
11 Add 20% for C.5.7 +. -ST+CGST) Rs. 6140726.00 
Total (B) 44008536.00 
Rate of ssantial Hers Se ee Sem 57742.00 
Total (B+C) 44008536.00 
Say Rs. 44008500.00 
—_ et 
pr neers Gr Executive Engineer 
i srctiyfed Public Works Division 
Bhokar 


. ra : 
rint i Enginee 
gy bis Woftks Circle Nanded 


Technically a d 


ineer 
eon ve Office 


